जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक 
विकास संस्थांच्या (District — Institute 
Educational Continuous Professional 
Development (DIECPD) नावात बदल 
करुन DIET करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डायट - २०१९/प्र.क्र.९२/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा -१) झासन निर्णय क्र. डायट-४५१७/(प्र.क्र.८४/२०१७)/प्रशिक्षण, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ 
२) केंद्र शासनाच्या मूळ मार्गदर्शक पिंक सूचना पुस्तिका १९८९ 


प्रस्तावना - 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, (District Institute Of Education And Training ) (DIET) या 


संस्थांची निर्मिती मूळ मार्गदर्शक पिंक सूचना पुस्तिका १९८९ अन्वये करण्यात आळेली असून देशभरातील 


सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, (District Institute Of Education And Training) (DIET) या एकाच 


नामाभिधानाने ओळखल्या जातात व या संस्थांना जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था ( District Institute Of 


Education And Training ) (DIET), हे नाव देण्यात आल्याचा स्पष्ट उल्लेख केंद्र शासनाच्या १९८९ च्या 


मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आढळून येतो. 


राज्यातील २० जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (DIECPD), यांची देयके या 


नावाने etal कोषागार कार्यालये स्वीकारीत नसल्याने संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयाशी सुरू 


असलेले आर्थिक व्यवहार अद्यापही जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (District Institute Of Education 


And Training ) (DIET), या नावाने सुरू आहेत. त्यामूळे सर्व राज्यातील व केंद्रशासित जिल्हास्तरीय 


शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांना जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (District Institute Of Education And 


Training ) (DIET), हे नाव असल्याने महाराष्ट्रातही शासन निर्णय दि. २४.८.२०१७ अन्वये बदलण्यात 


आलेले नाव, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (District Institute Educational 


Continuous Professional Development (DIECPD) ऐवजी बदलून जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 


(District Institute Of Education And Training ) (DIET) असे करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने शासन 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डायट - २०१९/प्र.क्र.९२/प्रशिक्षण 


निर्णय क्र. डायट-४५१७/(प्र.क्र.८४/२०१७)/प्रशिक्षण दिनांक, २४ ऑगस्ट, २०१७ या शासन निर्णयास 


शासनाने खालीलप्रमाणे शुद्धिपत्रक निर्गमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील 


जिल्हास्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांचे बदलण्यात आलेले नाव, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक 
विकास संस्था (District Institute Educational Continuous Professional Development (DIECPD) 


ऐवजी बदलून पुन: जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था ( District Institute Of Education And Training ) 


(DIET) असे करण्यात येत आहे. 


जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (District Institute Educational 


Continuous Professional Development (DIECPD) या संस्थांचे सर्व व्यवहार यापुढे जिल्हा शिक्षण व 


प्रशिक्षण संस्था ( District Institute Of Education And Training ) (DIET) या नावाने करण्यात यावेत. 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९११२८१७४९०१४९२१ असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ee 


laharashtra, 


Raje nd ra ou=School Educ Sports Department 


postalCode=400032, st=Mah. 
2.5.4.20=6791 84b88f70 1 9ef64ad6ddc2495ca28026 


S h an ka rrao Pa Wall 2<004755ce63fa70c45ct755d9373, cn=Rajend 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीस्तव, 
१) मा. मुख्यमंत्री 

) मा. मंत्री शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई 
४) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 

) 

) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डायट - २०१९/प्र.क्र.९२/प्रशिक्षण 


७) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८) सह सचिव / उपसचिव / शाळेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) शिक्षण संचालक, (प्राथमिक), शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

११) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र (महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण), पुणे 
१२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुसतक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे 
) 
) 


93) संचालक, प्रौढ व अल्पसंख्याक संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
१४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, बालचित्रवाणी sport, 
आगरकर रिसर्च इन्स्टिटयूटच्य मागे, भांबुर्डा, शिवाजी नगर, पुणे. 

१५) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे. 

१६) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१७ आयुक्त, महानगरपालिका (सर्वी 

१८)मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (सर्व) 

१९) संचालक, महाराष्ट्र शौक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था औरंगाबाद. 

२०) प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, मुंबई 

२१)विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व विभाग) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२२) प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (सर्व) 

२३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / निरंतर), जिल्हा परिषद (सर्व) 

२४) शिक्षण निरीक्षक, (दक्षिण / उत्तर / पश्चिम), बृहन्मुंबई 

२५) शिक्षण प्रमुख / शिक्षणाधिकरी/ प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका (सर्व) 
२६) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व ) 

२७)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

२८) निवड नस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


